कोरोना पार्श्वभूमीवर कलाकारांना 
अर्थसहाय्य देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.१४७( भाग २) /सां.का.४ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : ७ ऑक्टोबर, २०२२ 


नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, समक्रमांक दिनांक ३ 


२) शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, समक्रमांक 


दिनांक १७ डिसेंबर, २०२१. 


३) शासन पुरकपत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, समक्रमांक 


दिनांक १८ जानेवारी, २०२२. 


४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
सांकासं /४४३, दिनांक ११ मार्च, २०२२ व पत्र 
क्रमांक सांकासं/१४३६ दिनांक १ जून,२०२२ 


शुध्दीपत्रक : 


उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव 


खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहेत :- 


अ. 


शासन निर्णयातील मुद्दा 


शासन निर्णयामध्ये प्रस्तावित सुधारणा 


२ 


३ 


क्र. 
[a5] 
| 


शासन निर्णयातील नमूद परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णयातील नमूद परिशिष्ट-अ 


मधीळ एकल कलाकारांसाठी निवड 


मधील एकल कलाकारांसाठी निवड पध्दती 


पध्दती व अर्जासोबत जोडावयाची 


व अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे मध्ये 


कागदपत्रे मध्ये नमूद पात्रता, निकष व 
अटी या शीर्षाखालील 


नमूद पात्रता, निकष व अटी या 
शीर्षाखालील 


“वार्षिक उत्पन्न रुपये ४८,०००/- च्या 
कमाल मर्यादेत” 
या ऐवजी 


“वार्षिक उत्पन्न रुपये ५०,०००/- च्या 
कमाल मर्यादेत” 
असे वाचावे 


शासन निर्णयातील नमूद परिशिष्ट-अ 


परिशिष्ट-अ मधील “योजना 


मधीळ “योजना अंमलबजावणीची 
कालमर्यादा” 


अंमलबजावणीची कालमर्यादा” दिनांक ३१ 
मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णयातील नमूद परिशिष्ट 


शासन निर्णयातील नमूद परिशिष्ट “अ 


अ” मधील ब. समुह लोकपथकांचे 


मधीळ ब. समुह  लोकपथकांचे 


चालक/मालक/निर्माते यांनी एकरकमी 


चालक/मालक/निर्माते यांनी एकरकमी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.१४७( भाग 2) /सां.का.४ 


विशेष कोविड अनुदान पॅकेजसाठी 


विशेष कोविड अनुदान पॅकेजसाठी सादर 


सादर करावयाचे कागदपत्रे व 


करावयाचे कागदपत्रे व निवडपध्दती मध्ये 


निवडपध्दती मध्ये नमूद पात्रता, निकष 
वअटीमध्ये 


७ कंपनी कायदा/ सोसायटी 
कायदा / विश्वस्त 
कायदाअंतर्गत तसेच 
एमएसएमइ. अंतर्भूत संस्था 
नोंदणीकृत असावी. 

७ मागील ५ वर्षापर्यंत संस्था 
कार्यरत असावी. 

७ संस्थांनी आर्थिक वर्षात सन 
२०१७-१८, २०१८-१९ व 


२०१९-२० या ३ वर्षावर नमूद 
केल्याप्रमाणे कार्यक्रमांचे / 
प्रयोगांचे सादरीकरण केलेले 
असावे. 

या ऐवजी 


नमूद पात्रता, निकष व अटी - 

७ संस्थांची सोसायटी कायदा / 
कंपनी, कायदा / विश्वस्त कायदा / 
एमएसएमइ. अंतर्गत नोंदणी / 
दुकाने व आस्थापने अधिनियम / 
विशेष अनुज्ञप्ती / रंगभूमी 
परिनिरिक्षण मंडळाचे योग्यता 
प्रमाणपत्र हे ग्राह्य धरण्यात यावे. 

७ मात्र या अनुज्ञप्त्या / प्रमाणपत्र 
२०१९-२० पर्यंतच्या सळग ३ 
वर्षापर्यंत असाव्यात. 

असे वाचावे 


शासन निर्णयातील नमूद परिशिष्ट 


शासन निर्णयातील नमूद परिशिष्ट “अ 


अ” मधीळ ब. समुह लोकपथकांचे 


मधीळ ब. समुह  लोकपथकांचे 


चालक/माळक/निर्माते यांनी एकरकमी 


चालक/माळक/निर्माते यांनी एकरकमी 


विशेष कोविड अनुदान पॅकेजसाठी 


विशेष कोविड अनुदान पॅकेजसाठी सादर 


सादर करावयाचे कागदपत्रे व 


करावयाचे कागदपत्रे व निवडपध्दती मध्ये 


निवडपध्दती मध्ये “अर्जदाराने 
जोडावयाचे कागदपत्रे” 
© विहित नमुन्यातील अर्ज 
७ कंपनी कायदा किंवा सोसायटी 
कायदा, विश्वस्त कायद्यांतर्गत 
किंवा एमएसएमई अंतर्गत 
पथक नोंदणीचे प्रमाणपत्र 
७ कलापथकात काम करणाया - 
कलावंतांची नावे व पत्ते 
© लळोककलापथकांचे चालक / 
निर्माते यांचे आधार /मालक 


“अर्जदाराने जोडावयाची कागदपत्रे” 
© विहित नमुन्यातील अर्ज 
७ कळापथकात काम 
कलावंतांची नांवे व पत्ते 
© लोककलापथकांचे चालक /मालक/ 
निर्माते यांचे आधारकार्ड व बँकखाते 
तपशील 
«» केवळ कलेवरच गुजराण असल्याचे 
तसेच एकरकमी कोविड दिलासा 
पॅकेजचा लाभ घेणार नसल्याचे व 
दिलेली माहिती खोटी आढळल्यास 


करणाऱ्या 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.१४७( AMT 2) /सां.का.४ 


कार्ड व बँक खाते तपज्ञील 

७ केवळ कलेवरच गुजराण 
असल्याचे तसेच एकरकमी 
कोविड दिलासा पॅकेजचा लाभ 
घेणार नसल्याचे व दिलेली 
माहिती खोटी आढळल्यास 
शासनाच्या अनुदान योजनेतून 
कायमस्वरूपी अपात्र करण्यात 
येईल, हे माहित असल्याचा 
उल्लेख असलेले प्रतिज्ञापत्र 

« शाहिरी, खडीगंमत, दशावतार, 
झाडीपट्टी, संगीतबारी, तमाशा, 
टुरिंग टॉकीज, सर्कस, 
विधीनाट्य पथकांसाठी, 
पथकाने आर्थिक वर्ष २०१७-१८ 
पासून किमान तीन वर्षे 
सातत्याने दरवर्षी सरासरी 
किमान ५० कार्यक्रमांचे 
सादरीकरण केले 
असल्याबाबतचे किमान ५० 
आयोजकांची पत्रे/ हॅण्डबील 
/कार्यक्रम पत्रिका/ 
वर्तमानपत्रातील जाहिरात 
/बातमी/ ग्रामसेवक /सरपंच 
यांचे कार्यक्रम सादर केल्याचे 
प्रमाणपत्र 

७ संगीतबारीसाठी आर्थिक वर्ष 
२०१७-१८ पासून किमान तीन 
वर्षे सातत्याने दरवर्षी सरासरी 
किमान १०० प्रयोग केल्याचे 
Habs प्रमुख आयोजकांची 
पत्रे? हॅण्डबीळ //'कार्यक्रम 
पत्रिका / वर्तमानपत्रातील 
जाहिरात /बातमी / ग्रामसेवक 
/सरपंच यांचे प्रमाणपत्र जोडणे 
आवश्यक. 


शासनाच्या अनुदान योजनेतून कायम 
स्वरुपी अपात्र करण्यात येईल, हे 
माहिती असल्याचा उल्लेख असलेले 
प्रतिज्ञापत्र 
शाहिरी, खडीगंमत, दशावतार, 
झाडीपट्टी, तमाशा, विधीनाट्य 
इत्यादी पथकांसाठी सन २०१७-१८ व 
२०१८-१९ व सन २०१९-२० या ३ 
वर्षात सातत्याने सरासरी किमान २५ 
प्रयोग केल्याचे पुरावे (प्रतीवर्ष २५ 
प्रयोग केल्याचे पुरावे) 

असे वाचावे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.१४७( भाग 2) /सां.का.४ 


७ नाट्यसंस्थांसाठी आर्थिक वर्ष 
२०१७-१८ पासून किमान तीन 
वर्षे सातत्याने दरवर्षी सरासरी 
किमान ३० प्रयोग केल्याची 


नाट्यगृह भाडेपावती, 
जाहिरात, तिकीट हे पुरावे 
जोडणे आवश्‍यक. 

या ऐवजी 


अनुदान अर्ज मागविण्यासाठीची 


एकल कलाकार व संस्था/चालक/मालक 


जाहिरात संचालक, सांस्कृतिक कार्य 


यांच्याकडून अर्ज मागविण्याची तारीख 


संचालनालयाच्या स्तरावरुन प्रसिध्द 
करण्याबाबत 


एकच असावी यासाठी संपूर्ण राज्यातून 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालयाच्या स्तरावरुन सर्व 
जिल्ह्यातील जाहिरात एकदाच प्रसिध्द 
करावी. 


2. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 


या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२१००७१५५१४८१८२३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS RAMRAO 

THORAT वि य 
(विलास रा. थोरात) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग व नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


. सर्व विभागीय आयुक्त / सर्व जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद / आयुक्‍त, महानगर पालिका / मुख्याधिकारी, नगर पालिका 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.१४७( AMT 2) /सां.का.४ 


७. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

८. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई Yoo 032 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१४.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१५.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


